सन २०२२-२०२३ या वर्षात राज्यातील 
कांदा उत्पादक VAP रु.३५० 
प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पूरक- २०२३/प्र.क.११७/२४ स 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक : - १८ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- सपस-२०२३/ 
प्र.क्र. ६७/२४ स दि.२७मार्च, २०२३ 
२) शासन पत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- सपस-२०२३/ 
प्र.क्र. १००/२४ स दि.२१ एप्रिळ, २०२३ 
शासन पत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- सपस-२०२३/ 
प्र.क्र. ६७/२४ स दि.२९ मे, २०२३ 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :- पणन- १३ / कांदा 
अनुदान योजना/२०२२-२३/३९३९/२०२३ , दि.१३ जून, २०२३ 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :- पणन- १३ / कांदा 
अनुदान योजना/२०२२-२३ /४३४८ / २०२३, दि.१७ जुले, २०२३ 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक :- पणन- १३ / कांदा 
अनुदान योजना/२०२२-२३ /४४९५ / २०२३, दि.२५ जुलै, २०२३ 
शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक:- पुरक १९२३/ 
प्र.क्र. ३६ /2023/ १७ स दि.३१ जुले, 2023 


3 


— 


= 


o~ 
— 
ma 


mM 
~ 


व 


प्रस्तावना:- 

चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात 
झालेली घसरण विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने, राज्यातील कृषी 
उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यामध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा 
नाफेडकडे दि.१ फेब्रुवारी २०२३ ते दि.३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल 
कांदा विक्री केलेल्या WHAM रु.३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति 
शेतकरी याप्रमाणे अनुदान शासन निर्णय, दि.२७/३/२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या अटीस अधीन 
मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच या संदर्भात शासनपत्र दि.२०/०४/२०२३ व 
दि.२९/०५/२०२३ अन्वये अनुदानाच्या निकषांबाबत अतिरीक्त सुचना देण्यात आल्या आहेत.या 
योजनेअंतर्गत अनुदान वितरीत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यामध्ये, थेट पणन 
अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे दि.१ फेब्रुवारी २०२३ ते दि.३१ मार्च २०२३ या कालावधीत 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.११७/२४ स 


लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या तसेच या संदर्भात झासनपत्र 
दि.२०/०४/२०२३ व दि.२९/०५/२०२३ अन्वये दिलेल्या अतिरिक्‍त सूचनांनुसार पात्र होतकऱ्यांना 
रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्‍विंटल प्रति शहोतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर 
करण्यासाठी रू.५५० कोटी अक्षरी रूपये Waa पन्नास कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०२३च्या 
पावसाळी अधिवेहानात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली असून या रकमेपैकी 
रू.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रूपये DR पासष्ट HI AMAT लाख फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे. 


२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात या योजनेंतर्गत होणारे खर्च खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावेत:- 

मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२४२५ सहकार 

१०७ , सहकारी पत संस्थांना सहाय्य 

(०१) सहकारी पत संस्थांना सहाय्य, 

(०१)(०८) कांदा उत्पादक SAHA अर्थसहाय्य दत्तमत (अनिवार्य) 

(२४२५ १४२१) ३३ अर्थसहाय्य 


३. या योनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी होतकरी यांचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक, सहकारी 
संस्था यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर केले आहेत. जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी पात्र प्रस्तावांची छाननी करून ती यादी पणन संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर केळी आहे. तसेच पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीनुसार पणन विभागामार्फत सदर अनुदान थेट बँक हस्तांतरण 
(Direct Bank 191898) द्वारे थेट लाभार्थी होतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा केले जाईल. 
सदर अनुदान वितरीत करण्यासाठी सहसचिव, पणन यांच्या नांवे आयसीआयसीआय बँकेमध्ये एक 
चालू खाते (Current Account) उघडण्यात आले असून सदर खात्याचा Ayal खालीलप्रमाणे 
आहे. 


Name of the Account | Joint Secretary ( Marketing ), Co-Operation, Marketing and 
Textile Department 
Account No. 039305015112 
Customer ID 590717501 
Bank Name ICICI Bank Limited, Backbay Reclamation Branch 
IFSC Code ICICOQ000393 
४. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थीयांना वितरीत करावयाच्या एकूण अनुदानाची रक्‍कम 


रू.८४४,५६,८१,७७५/- (अक्षरी रू. आठशे चव्वेचाळीस कोटी, छप्पन लाख, एक्क्याऐंशी हजार 
सातशो पंचाहत्तर फक्त) इतकी आवश्‍यक असल्याचे संदर्भ क्र.६ येथील दि.२५ जुले २०२३ च्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. मात्र सद्यस्थितीत वित्त विभागाने या योजनेसाठी रू.४६५.९९ कोटी (अक्षरी 
रूपये चारशे पासष्ट कोटी, ASIST लाख फक्त) इतकी रक्कम खर्च करण्यास मान्यता दिली 
असल्यामुळे या योजनेखाली उपलब्ध रू.४६५.९९ (अक्षरी रूपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्व्यान्नव 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.११७/२४ स 


लाख फक्‍त) कोटी इतक्या निधीतून सद्यस्थितीत खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 

अ) रू.१०.०० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या १३ जिल्हयातील पात्र 
लाभार्थ्यास संपूर्ण अनुदानाची रक्‍कम वितरीत करण्यात येईल. (जिल्हा - नागपूर, 
रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, 
यवतमाळ, अकोला, वाशिम) (विवरणपत्र-आओ). 

ब) तसेच रू.१०.०० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी असलेल्या १० जिल्हयातील पात्र 
लाभार्थ्यास ५३.९४१७ टक्के या प्रमाणात अनुदानाची रक्‍कम वितरीत करण्यात येईल. 
(जिल्हा- नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, 
जळगांव, कोल्हापूर, बीड ) (विवरणपत्र-ब). 

क) तसेच या योजनेखाली वित्त विभागाने उर्वरित निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर उर्वरित 
पात्र लाभार्थ्यास अनुदानाची रक्‍कम वितरीत करण्यात येईल. 

५. OT योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बचत 
बँक खात्यात जमा करण्याकरिता डॉ. सुग्रिव धपाटे, सहसचिव (पणन) सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई (१/ ००१०) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

६. पात्र लाभार्थी यांच्या यादीचे संबंधित ग्रामसभा/चावडी येथे वाचन करावे/ग्रामपंचायतीच्या 
फलकावर यादी प्रसिध्द करावी. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- 

५१४/२०२३/व्यय-२, दि.१४/०८/२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०८१८१७२८३४४७०२ असा आहे. 

हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE 
S U G R | V DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedea 12e908c0e9a 
A M B H A | 7e572d4190f9709a817f51, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=FC102DE27DC1B41E747AC6CBB491C420945, 
9C3CF340720EA98FD1D95B19C9F65, cn=SUGRIV SAMBHAJI 
DHAPATE os 
Date: 2023.08.18 17:30:29 +05'30' 


(डॉ.सुग्रिव सं. धपाटे) 
सह सचिव (पणन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

५. प्रधान सचिव (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.११७/२४ स 


७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 

८. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

१०.सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ) , मुंबई/नागपूर, 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.ळेखा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.मुख्य व्यवस्थापक ( श्री. विकास डांगे) आय सी आय सी आय (।010)) बँक, बॅकबे 
Rasta sed, मुंबई 

१५. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.अवर सचिव (१७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.११७/२४ स 


विवरणपत्र-अ 


१३ जिल्हयांकरिता अनुदान मागणीनुसार वाटपाचा तपशील 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र. । जिल्ह्याचे नाव | पणन संचालक यां 'पणन संचालक यां उपलब्ध अनुदानातून 
दि. 93.08.2023 | दि.२५.०७.२०२३ नुसार वाटप 
नुसार आवश्यक निधी आवश्यक निधी 
४ कोटी २० लक्ष ४३ ४ कोटी ४४ लक्ष 
१ नागपूर हजार ८४५ ४ कोटी ४४ लक्ष ४४७ ४४७ 
२ रायगड ६६ लक्ष ५ हजार ६३७ | ६८ लक्ष ९ हजार ६३१ =| ६८ लक्ष ९६ हजार ६३१ 
१० कोटी २७ लक्ष ७७ | ७ कोटी ९९ लक्ष १२ हजार | ७ कोटी ९९ लक्ष १२ 
३ सांगली हजार ३२३ ८६८ हजार ८६८ 
१ कोटी २१ लक्ष ९८ ३ कोटी ३ लक्ष ८६ हजार ३ कोटी ३ लक्ष ८६ 
¥ सातारा हजार ७७६ ३०८ हजार ३०८ 
१ कोटी ४६ लक्ष ३९ । १९कोटी ४६ लक्ष ३९ हजार | १९ कोटी ४६ लक्ष ३९ 
ष्‌ ठाणे हजार ८४५ ८४५ हजार ८४५ 
द अमरावती ६५ हजार ६९९ ६५ हजार ६९९ ६५ हजार ६९९ 
७ बुलढाणा । ७० लक्ष ६४ हजार १८९ | ३३ लक्ष ९२ हजार ६०८ । ३३ लक्ष ९२ हजार ६०८ 
२ कोटी २७ लक्ष २ «| २ कोटी २७लक्ष २६हजार | २ कोटी २७ लक्ष २६ 
८ चंद्रपूर हजार ५०९ ५०९ हजार ५०९ 
९ वर्धा ५ लक्ष ८४ हजार ६९२ ५ लक्ष ८४ हजार ६९२ । ५ लक्ष ८४ हजार ६९२ 
१ कोटी १३ लक्ष ८१ हजार | १ कोटी ९३ लक्ष ८१ 
१० लातूर ३५ लक्ष ९८ हजार ५७४ ०१३ हजार ०१३ 
११ यवतमाळ a आ. | ७५ लक्ष ६३ हजार ७०७ । ५ लक्ष ६३ हजार ७०७ 
१२ अकोला शिळ a ९५ लक्ष ६३ हजार ९५३ । ९५ लक्ष ६३ हजार ९५३ 
१३ वाशिम er १६ लक्ष १७ हजार ६९३ । १६ लक्ष १७ हजार ६९३ 
22 कोटी २३ लक्ष ५ | २२ कोटी Go लक्ष ५१९ २२ कोटी ६० लक्ष 
'एकूण हजार ०८९ हजार ९७४ ५१ हजार ९७४ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.११७/२४ स 


विवरणपत्र-ब 


१० जिल्हयांकरिता अनुदान मागणीनुसार वाटपाचा तपशील 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र. =| 'पणन संचालक यांचे | पणन संचालक यां वतरीत प्रमाण atte शिल्लक 
नाव दि. 23.08.2023 । दि.२५.०७.२०२३ (५३.९४%) अनुदान 
नुसार आवश्यक नुसार आवश्यक (४६.०६%) 
निधी निधी 
१६० कोटी ७० लक्ष । ४३५ कोटी ६श लक्ष | २३४ कोटी ९६लक्ष । oo कोटी ६४ लक्ष 
१ नाशिक ९४ हजार ५६६ २३ हजार ५७८ ९३ हजार ०५८ ३० हजार ५२० 
२ कोटी ८ लक्ष २७ | २२ कोटी ८८ लक्ष ६४ | १२ कोटी ३४ लक्ष ५३ | Yo कोटी ५४ लक्ष ११ 
२ | उस्मानाबाद हजार ०२० हजार ७९६ हजार ५६२ हजार २३४ 
५५ कोटी ६० लक्ष ५१ | ६६ कोटी ८९लक्ष६ | ३६ कोटी ८ लक्ष १९९ | ३० कोटी ८० लक्ष ८७ 
३ पुणे हजार ९९३ हजार ६९८ हजार ६४५ हजार ०५३ 
Go कोटी ५९ लक्ष ३८ | १०१ कोटी १६ लक्ष ७१ | ५४ कोटी ५७लक्ष | we कोटी ५९लक्ष 
डु सोलापूर हजार १२० हजार ४४९ १२ हजार ७७८ ५८ हजार ६७१ 
५३ कोटी ९८ लक्ष ८४ | १०२ कोटी ७९लक्ष | ५५ कोटी ४४लक्ष | ४७ कोटी ३४ लक्ष 
५ । अहमदनगर हजार ३६० ३६ हजार ९१७ ८६ हजार ६४८ ५० हजार २६९ 
१८ कोटी ५८ लक्ष ३३ | २० कोटी ८५ लक्ष ९ | ११ कोटी २४ लक्ष ७३ | ९ कोटी ६० लक्ष ३६ 
६ | औरंगाबाद हजार ६३७ हजार ९१७ हजार ७९४ हजार १२४ 
१४ कोटी ७७ लक्ष ६३ | ९२ कोटी ६२ लक्ष ६८ | ६कोटी ८१लक्ष ११ | ५ कोटी ८१ लक्ष ५७ 
७ धुळे हजार ८७४ हजार २९६ हजार २६५ हजार ०३१ 
२३ कोटी ७० लक्ष ४८ | २३ कोटी १६ लक्ष १७ | १२ कोटी we लक्ष ३८ | १९० कोटी ६६ लक्ष ७९ 
८ जळगांव हजार ८१५ हजार ७५३ हजार ५५२३ हजार २०० 
१३ कोटी ४३ लक्ष ३४ १३ कोटी ४३ ७ कोटी २४ लक्ष ८० | ६ कोटी १८ लक्ष ८७ 
९ कोल्हापूर हजार ९०० लक्ष ६७ हजार ४५० हजार ०८७ हजार ३६३ 
२२ कोटी ५४ लक्ष १४ | २२ कोटी ५३ लक्ष ६२ | १२ कोटी १५ लक्ष ६४ | १० कोटी ३७ लक्ष ९८ 
१० बीड हजार ६५७ हजार ९४५ हजार ६०४ हजार ३४१ 
३७८ कोटी ५८ 
४२६ कोटी ९, लक्ष | ८२१ कोटी ९६ लक्ष | ४४३ कोटी ३७ लक्ष ९५ हजार 
'एकूण ९९ हजार ९४२ २९ हजार ८०० | लक्ष ३३ हजार ९९४ ८०७ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


